झासन निर्णय क्र. ईएसटी-१०१९/प्र.क्र.३६/का.१४२६ 


प्रादेशिक 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 29/2/2098. 


विकास 
कामकाजाकरीता नियोजन विभागामध्ये 
मंजूर करण्यात आलेल्या ६ अस्थायी 
पदांना दिनांक १/३/२०१९ ते दिनांक 
३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३ /का.१४२६, 
दिनांक १५/९/२०१८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१/२/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व विदर्भ विकास मंडळ या 


मंडळांच्या कामकाजासाठी नियोजन विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई येथे निर्माण केलेली ६ (सहा) 


अस्थायी पदे दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१/२/२०१९ 


अनुसार नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ६ अस्थायी 


पदांना दिनांक १/३/२०१९ ते दिनांक ३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
[a उप सचिव रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे ७६०० —— a 
2 | संशोधन अधिकारी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० २ 
३ | कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० j= अ, | 
eee | सहायक कक्ष अधिकारी | रु. ९३००-३४८०० YS पे ४३०० ae | 
५ | लिपिक- टंकलेखक रु. ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० 0 णी. 
एकूण ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१०१९/प्र.क्र.३६/का.१४२६ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥8॥॥9/9५॥1॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२२८११४२५४२९१६ असा आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Maya Roop ४ 


Maya Roo ee 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


>“ 8191 e4a5cf83F3409f76214c1 bbb386df214f40 
b3db528e6ea18a3bb1 


Vasudeo eee 
(मा. रु. वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 
७) वित्त विभाग, व्यय-८ /अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
८) राज्यपालांचे उपसचिव (वैधानिक विकास मंडळ), राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
९) सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय कंपाऊंड, तळमजला, पश्चिम बाजू, औरंगाबाद-४३१ ००९. 
qo) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, बी-२/१, अंबाझरी रोड, अंध विद्याळयाजवळ, 
नागपूर-२२. 
११) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
निवड नस्ती (का.१४२६). 


१२ 
१३ 
१३ 
48 


ed 


~ 


kkk 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


